सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (विदयुत) गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम 


ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. ५१/सेवा-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १८ मार्च, २०२१ 


पहा:- १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१.१०.२०११ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.२९८/सेवा-३, 
दिनांक १८.१२.२०१८ 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.५१/सेवा-३, 
दिनांक १२.०२.२०२१ 


शासन परिपत्रक 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विदयुत) गट-ब 


(राजपत्रित)” संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची एकत्रित तात्पुरती ज्येष्ठतासूची संदर्भाधीन 


शासन परिपत्रक, दिनांक १२.०२.२०२१ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर तात्पुरत्या 


ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही आक्षेप असल्यास/ काही वास्तविक चुका असल्यास (नाव, आडनाव, 


जन्मदिनांक, नियुक्‍ती दिनांक, नियुक्तीचा मार्ग, शैक्षणिक अर्हता, अभिप्राय इ. मध्ये चुका 


असल्यास) किंवा एखाद्या अभियंत्यांचे नाव ज्येष्ठतासूचीमध्ये समाविष्ट केळे नसल्यास किंवा ज्या 


अभियंत्यांच्या नावापुढील संबंधित स्तंभामध्ये माहिती अभावी रकाना कोरा असल्यास, सदर 


माहिती आवश्यक त्या पुराव्यासह शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्याबाबत कळविण्यात आले 


होते. त्यानुषंगाने प्राप्त झालेल्या आक्षेप/निवेदने विचारात घेऊन, तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/१२, दिनांक २१.०६.१९८२ अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ मध्ये विहीत केलेल्या तरतुदीनूसार सार्वजनिक बांधकाम 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. ५१/सेवा-३, 


विभागातील “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विदयुत) गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात 
येत आहे. 


२. मुख्य अभियंता (विदयुत) यांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूची आपल्या 


अधिपत्याखालील सर्व परिमंडळ/मंडळ/विभाग/उपविभाग कार्यालयास वितरीत करावी व 


त्याबाबतची पोच शासनास सादर करावी. 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥१॥0१959॥॥9.0०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 


२०२१०३१८१६०४१५१६१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


igi i S| S ORAS 
SHRUTI SANJAY DN: CN = SHRUTI SANUAY TORASKAR, C - IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
TORASKAR Date: 2021.03.18 16:09:52 +05'30' 
(श्रुती तोरस्कर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्विय सहायक, 
. सचिव (रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्विय सहायक, 
. मुख्य अभियंता (विदयुत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई, 
. अधीक्षक अभियंता (विदयुत), सार्वजनिक बांधकाम विदयुत प्रादेशिक विभाग, पुणे/ औरंगाबाद/ 
नागपूर 

५. सह सचिव (सेवा) / उप सचिव (संनि), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३/सेवा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. संबंधीत सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विदयुत) 

-यांना मुख्य अभियंता (विदयुत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांचेमार्फत 
८. निवडनस्ती (सेवा-३). 


Cc AW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२९/प्र.क्र.५१/सेवा-३, दिनांक ९८ मार्च, २०२९ चे सहपत्र 


परिशिष्ट "at 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सहाय्यक अभियंत्ता श्रेणी-२ (विद्युत) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१९ रोजीची अंतिम जेष्ठतासूची 
नियुक्‍तीचा म 
नियुक्तीचा प्रवर्ग (सरळसेवेने/मर्यादीत न 
अक्र. ot नांब स्वत:चा प्रवर्ग 000000. जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक lil es दिनांक/ज्येष्ठतेचा सेवानिवृततीचा शैक्षणीक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक बदलला असल्यास नियुक्‍त उमेदवारांचा दिनांक दिनांक 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व मानीव दिनांक 
परीक्षेचे वर्ष.) 
g २ 3 % प्‌ द \9 ८ ९ Ro ११ शर 
१ | १९ [at विनोद खुशालराव वरुडकर अ.ज. १७-११-९८ [सरळसेवा ४७/१९९६ १७-११-९८ बो.ई.(इ) शासन आदेश दिनां 
२६.५.२०२० अन्वये सेवा 
अधिसंख्य पदावर वर्ग 

2 | २ ।श्री गणेश हरोदास चंदनशिव खुला खुला १३-०८-८८| ०५-०३-१२|सरळसेवा ६८/२०१० ०५-०३-१२ ३१९१-०८-४६ बी.इ.(इ) 

३ | ३ ।श्री.अतुल सुभाष जकाते इ.मा.व. सरळसेवा ७०/२०१० १६-०३-१२ बी.ई. (इ) 

४ | ४ |।श्री.बळवंत रामराव काकडे खुला खुला १२-०८-८१९ 23-03-22 | सरळसेवा ७१/२०१० १३-०३-१२ ३१-०८-३९ बी.इ.(इ) 

न ६ ।कुमारी दिपाली दुर्गादास रेबलकर खुला खुला (महिला) ०६-१०-८८ 22-08-22 | सरळसेवा ७८/२०१० ११-०१-१२ ३१९१-१०-४६ बी.ई.(इ) 

८ | ८  ।श्री.तोसिफ याकूब दारुवाले Sad. खुला २३-१२-८८| ०६-०३-१२|सरळसेवा ८४/२०१० ०६-०३-१२ ३१९१-१२-४६ बौ.इ.(इ) 

९ | ९ ।श्री.किशोर आसाराम येसनसुरे वि.मा.प्र. सरळसेवा ११३/२०१० ०६-०३-१२ बी.ई.(इ) 

१० | १० | Set अर्जुनराव कांबळे अ.जा. अ.जा. ०७-०८-८७| ०७-०१-१२।सरळसेवा १२५/२०१० ०७-०१-१२ ३१-०८-४५ बो.टेक (इ) 

११ | ११ | श्री.विजय रामदास सानप भ.ज.(ड) सरळसेवा १२६/२०१० ०७-०१-१२ बी.इ.(इ) 

१२ | १९२ श्री.संतोष प्रभाकर वाडीभस्मे इ.मा.व. इ.मा.व. ०५-०३-८८| ०९-०१-१२।सरळसेवा १३१/२०१० ०९-०१-१२ ३१-०३-४६ बी.ई.(इ) 

१३ | १३ | श्री.राजेश गजानन सोनकुसरे वि.मा.प्र. सरळसेवा १३७/२०१० १२-०३-१२ बी.इ.(इ) 

१४ | १९४ ।श्री.सन्नी लक्ष्मणअवसरे अ.जा. अ.जा. ०३-०५-८६ ०९-०३-१२।सरळसेवा १४३/२०१० ०९-०३-१२ ३१-०५-४४ बो.ई.(इ) 

१५ | १५ | श्री.प्रशांत भालचंद्र कोटा बि.मा.प्र. सरळसेवा १५३/२०१० ०६-०३-१२ बो.ई.(इ) 

१६ | १९६ | श्री.प्रविणकुमार शिवाजी शिवदास अ.जा. ०४-०७-८७| १४-०३-१२|सरळसेबा १५५/२०१० १४-०३-१२ 2.8) a eer ee 

तरतुदीनुसार ज्येष्ठता निश्‍चित 

१७ | १७ |श्री.बळोराम मोहन खरे इ.मा.ब. इ.मा.ब. ०४-०७-८६| २७-०३-१२|सरळसेबा १६०/२०१० २७-०३-१२ ३१-०७-४४ बी.ई.(इ) 

१९ | १९ ।श्री.दिनेश दोलत ठाकरे भ.ज.(क) 08-08-22 १३-०१-१२|सरळसेवा १६५/२०१० 3.8) परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 

होण्याच्या अधिन 

२० | २० |श्रा.हेमंत विजयकुमार वाघमारे अ.जा. २२-०३-८६| ०६-०३-१२|सरळसेवा १६७/२०१० बी.इ.(इ) 

२१। २१ श्री.सतिश रेवणसिध्द धर्मसाले भ.ज.(क) भ.ज.(क) १५-०१-८६| ०६-०३-१२|सरळसेबा १७१/२०१० ०६-०२३-१२ ३१-०१९-४४ बो.इ.(इ) 

२२। २२ [shana भाऊसाहेब काळे भ.ज.(क) भ.ज.(क) १३-०५-७७ १३-०३-१२| सरळसेवा १८४/२०१० 23-08-22 रर ए.एम.आय.ई.(इ) 

२३ | २३ । श्री.संतोष शामराव शेळके भ.ज.(क) | भ.ज.(क) (खेळाडू) २९-०१-८९|  १२-०३-१२ [सरळसेवा १८५/२०१० १२-०३-१२ ३१-०१-४७ बो.ई.(इ) 


सर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर मेर यध. 


नियुक्तीचा म 
नियुक्तीचा प्रवर्ग (सरळसेवेने/मर्यादीत ae 
am. ज्येष्ठता नांव स्वत:चा प्रवर्ग (नियुक्तीनंतर प्रवर्ग जन्मतारीख । नियुक्‍ती दिनांक विभागीय परीक्षेव्दारे दिनांक/ज्येष्ठतेचा सेबानिवृत्तीचा शैक्षणीक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक बदलला असल्यास नियुक्‍त उमेदवारांचा दिनांक दिनांक 
त्याचा दिनांक : मानीव 
त्याचा ) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष.) 

g र 3 प्‌ द ९ Ro 4 १२ 
२४ | २४ | श्रीमती पुजा सागर जाधव खुला (महिला) ०१-१०-८७| २९१-०३-१२|सरळसेबा १९२/२०१० २१-०३-१२ च बी.इ.(इ) 

(कु.पुजा नंदकिशोर भाबल) 
२५ | २५ [sites त्रिबक जोनवाल वबि.जा.(अ) ०१-०७-८६| ०५-०३-१२|सरळसेवा २०४/२०१० ०५-०३-१२ re बो.ई.(इ) 
२६ | २६ |कुमारीमि अशोक खिल्लारे ST. खुला (महिला) ०९-०५-८७| २९१-०४-१२|सरळसेवा २०७/२०१० २१-०४-१२ ३१-०५-४५ बो.ई.(इ) 
२७ | २७ 'श्री.राहूल मोहन राठोड वि.जा.(अ) बि.जा.अ 08-08-2& ०९-०३-१२। सरळसेवा २१६/२०१० ०९-०३-१२ ३१९१-०५-४४ बी.ई.(इ) 
२८ | २८ ।कुमारी सायली संजीव राणे इ.मा.ब. सरळसेवा २२३/२०१० ०६-०३-१२ बी.इ.(इ) 
२९ | २९ | श्रीमती प्रज्ञासस.येडे भ.ज.(क) भ.ज.(क) ०४-०२-८७| ०५-०३-१२॥सरळसेवा २२९/२०१० ०५-०३-१२ २८-०२-४५ बो.टेक (इ) 
३० | ३० श्रीमती रेखा सु.जाधव अ.जा. अ.जा. (महिला) १२-०५-८७| ०५-०३-१२|सरळसेवा २३२/२०१० ०५-०३-१२ ३१-०५-४५ 3.8) 

ater er ie Ee eer १ ee Ieee 
३१ | ३१ ।कुमारी रुपाली रंगनाथ Ae इ.मा.ब. इ.मा.ब. (महिला) ०७-०३-८६| ०६-०३-१२|सरळसेवा २४७/२०१० ०६-०३-१२ ३१-०३-४४ बो.इ.(इ) परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त 
३२ | ३२ श्रीमती श्रुती राहल शिवणकर इ.मा.ब. इ.मा.ब. (महिला) ०१-०५-८९| १४-०८-१२|सरळसेवा २४९/२०१० १४-०८-१२ ३०-०४-४७ बो.ई.(इ) 

(कुमारी श्रुती अशोक ब्राम्हणकर ) 
३३ | ३३ । श्री.योगेश निंबा साळुंके अ.ज. २८-०८-८२|०१०-०१-२०१२ |सरळसेवा २५१/२०१० १०-०१-१२ ३१-०८-४० बी.ई. (इ) 
३४ | ३४ | श्री.घनश्याम प्रभाकर रामगडे इ.मा.व. खुला २१-०८-९५ सरळसेवा ०१/२०१८ ३१-०८-५३ बी.ई.(इ) रुजू झालेले 
३५ | ३५ 'श्री.श्रीकांत शांताराम चिंचोळे इ.मा.ब. इ.मा.ब. ०७-११-९३| १७-०९-१९|सरळसेबा ०२/२०१८ १७-०९-१९| ३०-११-५१ बो.ई.(इ) परिबिक्षाधीन कालावधी समाप्त 
३६ | ३६ [SARIS आत्माराम अ.ज. अ.ज. १७-०८-९५ १३-०९-१९ [सरळसेवा ०३/२०१८ १३-०९-१९| ३१-०८-५३ बो.ई.(इ) परिबिक्षाधीन कालावधी समाप्त 


